महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः प्रतिनि-१२१६/सं.क्र.३४५/प्र.क्र.६७/का.१४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २७.०८.२०१८ 


संदर्भ :- सा.प्र.वि. आदेशा क्र.उसप्र-१२१६/प्र.क्र.६७/चौदा, दि.०९.०८.२०१६ व दि.०७/०८/२०१७ 


आदेश 
श्रीमती आझाराणी उ.पाटील, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग यांची या विभागाच्या संदर्भाधीन 
दि.०९.०८.२०१६ च्या आदेशान्वये नगर विकास विभागाच्या अधिपत्याखालील पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास 
प्राधिकरण, आकुर्डी, जि.पुणे या कार्यालयातील “ उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी ” या पदावर प्रतिनियुक्तीने 
नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. तसेच दि.०७.०८.२०१७ च्या आदेशान्वये सदर प्रतिनियुक्‍तीस दि.०७.०९.२०१८ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 


२. AAT A आदेशान्वये श्रीमती आझ्ाराणी उ.पाटीळल, अवर सचिव यांच्या पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास 
प्राधिकरण, आकुर्डी, जि.पुणे या कार्यालयातील “ उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी ” या पदावरील प्रतिनियुक्‍तीस 
दि.०८.०९.२०१८ पासून पुढे एक वर्ष म्हणजेच दि.०७.०९.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


३. सदर झासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०८२७१८००१६५१०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात आला आहे. 


राज्यपाल हे यांच्या आदेशानुसार व नावाने a Digitally signed by Gajanan Bhimrao Gurav 
महाराष्ट्राचे राज यांच्या आदेशानुसार व : Gajanan oven orcaverent ths, 
क postalCode=400032, st=Maharashtra, 
Bhimrao Se ereeh meer 
serialNumber=54b1 1b1ccbdc577d71dce3b 
G 313८ 1659e360f73b682d6b6fccb8 
urav eae cert ep en 


(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
२. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 
३. अ.मु.स.(सेवा),सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई, 
४. अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय,मुंबई 
५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण, आकुर्डी, जि.पुणे, 
६. सह/उप सचिव (आस्थापना), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
७. सह/उप सचिव(कार्या.२२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८. श्रीमती amr उ.पाटील, अवर सचिव, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पिंपरी-चिंचवड नवनगर 
विकास प्राधिकरण, आकुर्डी, जि.पुणे 

९. निवडनस्ती कार्यासन-१४. 


